भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ३७ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ४२ , किंमत : रुपये ३०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर १-४२ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय 

संकीर्ण 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७० . 


सत्यमेव जयते 


पृष्ठे 

नाही . 


ना . - एक -१ ( १६८४ ) . 


अनुक्रमणिका 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक अ . – ( भाग चार ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. – 
क्रमांक अका - उपजि . ( भू . ) विपाविमक -२ कावि - ५७७-२०२२ 


पृष्ठे 

१-२ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक १३६ अन्वये दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीचा , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , 


आणि ज्याअर्थी , संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , क्रमांक - २ , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


3 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलक्यूएन - २०२१-२०२२ , 
मौजा शेडी / सोमनाळा , तहसिल- पवनी , जिल्हा भंडारा . 

भूमापन क्रमांक 

( २ ) 


२२१ 

२२२ 


२४५ 

२४६ 

२४३ 

२५२ 

२५१ 

२५३ 

३३१ 

३३२ 

२८३ 

३०५ 

३०२ 

२ ९ ६ 


एकूण 


शके १ ९ ४४ 


संपादनाखालील क्षेत्र 
( ३ ) 

चौ . मी . 


0.09 

0,09 

०.०२ 

०.०१.५० 

०.००.५० 


०.०१ 

०.०३ 

०.०१ 

०.०२ 

0,09 

0.03 

०.०४ 

०.०४ 

०.०५ 


0.30 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

: - गोसीखुर्द उजवा कालवा सा.क्र . २१४६० मी . वरुन निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेकरिता 
व आवश्यक रस्त्याचा कामाकरिता . 


शेळी उपसा सिंचन योजनेद्वारे गोसीखुर्द उजवा कालव्याचा सा.क्र . २१४६० मी . येथून पंपाद्वारे 
पाणी उचलून २१६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच , सार्वजनिक पाणीपुरवठा व 
उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही ( पवनी ) यांचे कार्यालयीन पत्र जावक क्रमांक २७४० - चिशा - गोडाकावि -२०२१ , दिनांक 
१८ डिसेंबर २०२१ नुसार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील 
सहा चे पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No. 11016 ( 7 ) /84-EN.5/IA , दिनांक ०३ फेब्रुवारी 
१ ९ ८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामांना ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका ईत्यादी ) सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अधिका - यांचे नांव पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 


करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


3 


: - निरंक 

: - निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , क्र . २ , भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ – 
क्रमांक अका - उपजि . ( भू . ) विपाविमक- २ - कावि - ५८५-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक १४४ अन्वये दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीचा , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , क्रमांक -२ , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


४ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 


५ 

६ 

७ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - एलक्यूएन - २०२१-२०२२ , 
मौजा खोकरी / ढोरप , तहसिल- पवनी , जिल्हा भंडारा . 

भूमापन क्रमांक 

( २ ) 


: 


१६० 

१६३ 

१६४ 

१८४/१ 

१८२ 

१७ ९ 

१८० 

१७ 

१ ९ 

२० 

२३ 

२७ 

२ ९ 

30 

३१ 

३२ 

33 

१२ 


: — 


एकूण 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( ३ ) 

चौ . मी . 


०.०१.५० 

०.०३ 

०.०४ 


०.०२ 

०.०६ 

०.०२ 

०.०६ 

०.०२ 

०.०१.५० 

०.०१.५० 

0.09 

०.०१ 

०.०१ 

०.०१.५० 

०.०१.५० 

०.०१.५० 

0.09 

०.०१.५० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

गोसीखुर्द उजवा कालवा सा.क्र . २१४६० मी . वरुन निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेकरिता 
व आवश्यक रस्त्याचा कामाकरिता . 


०.३ ९ .५० 


शेळी उपसा सिंचन योजनेद्वारे गोसीखुर्द उजवा कालव्याचा सा.क्र . २१४६० मी . येथून पंपाद्वारे 
पाणी उचलून २१६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच , सार्वजनिक पाणीपुरवठा व 
उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही ( पवनी ) यांचे कार्यालयीन पत्र जावक क्रमांक २७४० - चिशा - गोडाकावि -२०२१ , दिनांक 
१८ डिसेंबर २०२१ नुसार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील 
सहा चे पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No.11016 ( 7 ) /84-EN.5/IA , दिनांक ०३ फेब्रुवारी 
१ ९ ८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामांना ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका ईत्यादी ) सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अधिका - यांचे नांव व पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


भंडारा : 

दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७२ . 


: - निरंक 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , क्र . २ , भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


: 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

जाहिर नोटीस 


I 


संदीप कदम , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


क्रमांक भू.सं. अका प्रस्तु - १-४२४- २०२२ 

सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , लाल नाला उपसा सिंचन योजना उजव्या वितरीकेवरील उजवा लघु कालव्याच्या 
बांधकामाकरीता , मौजा सावरी , तालुका चिमुर , जिल्हा चंद्रपूर क्षेत्रातील खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांची जमीन मा . कार्यकारी 
अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा , यांच्या नावाने खरेदी करावयची आहे . सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार कलम २६ ते ३० चे मार्गदर्शक 
तत्वे , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ०३-२०१५ - प्र.क्र . ३४-२ अ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ सुधारित ‘ क’तत्वे 
व महाराष्ट्र शासन , निर्णय क्रमांक संकीर्ण सकसि प्र.क्र .१२ अ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ अन्वये खाजगी वाटाघाटी / व्यवहाराने सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादन / खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे . 


खालील अनुसूचित संबंधित जमीन मालकाचे नाव , गट क्रमांक व संपादन करावयाचे क्षेत्र इ . तपशील दिलेला आहे . सदर जमिनीबाबत 
हिस्यावर हक्क , हितसंबंध , दत्तकपुत्र , वारसाहक , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज , कर्ज , बक्षीसपत्र , जप्त करारमदार वा इतर असल्यास ही नोटीस 
प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत पुराव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयास स्वतः अथवा रजिस्टर पोष्टाने कळवावे . तसेच नमूद केलेल्या पत्यावर 
सर्व कागदपत्रासह सक्षम येऊन भेटावे व आपले असलेले हितसंबंध लेखी खात्री करून घ्यावी . तसे न केल्यास कुणाचे काहीही म्हणणे अगर हरकत 
नाही असे समजून तसेच सदरील मिळकतीवर कोणाचा काहीही व कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नाही असे समजून सदर मिळकतीचा खरेदीखताचा 
व्यवहार पूर्ण केला जाईल व त्यानंतर येणा - या हरकती आमचेवर बंधनकारक नाही यांची नोंद घ्यावी . 

ना . - एक -२ ( १६८४ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

मुदतीत कोणत्याही हरकत न आल्यास सदरहू जमीन मालकाची मिळकत निर्वेध व निर्जोखमी असल्याचे समजून मा . कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग वर्धा , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने मुदतीत केव्हाही खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल . दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत आल्यास 
ते या कार्यालयास कायदेशीररीत्या बंधनकारक राहणार नाही , याची नोंद घ्यावी . 


६ 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


भूधारकाचे नांव 
( २ ) 


रमेश कान्हा शिंगाडे व इतर ०४ 

रामदास गोमा मुंढरे 

सुभम नामदेव निखाडे व इतर ०४ 

शांताबाई ज्ञानेश्वर अढाऊ 


लक्ष्मण धोंडुजी रोहणे 

उध्दव तुकाराम घुमे 

घनश्याम उध्दव घुमे 


प्रमोद नथ्थुजी हीवंज व इतर ०३ 

वैभव मनोहर काळे व इतर ०२ 


रामदास पैकुजी गराटे व इतर ०१ 

मालती बाबाराव कारेकार 


आचल सुशिल बागल 

अभिषेक दिलीप कारेकर 

अभिषेक दिलीप कारेकर 


अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३०-६५-२०२२-२०२३ , 
मौजा सावरी , ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर . 

गट / सर्व्हे क्रमांक 

( ३ ) 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७३ . 


६६ 

६५ 

६४ 

६३ 

६० 

५१/१ 

५१/२ 

५२ 

३७/१ 

३७/२ 

३८ 

३ ९ 

२५/१ 

२५/२ 


गा . न . ७/१२ एकूण क्षेत्र खरेदी करावयाचे क्षेत्र 

( ४ ) 

( ५ ) 

हे . आर . 

० १६ 

० २ ९ 

० २४ 

० २७ 

० १ ९ 


जाहिर नोटीस 


हे . 


आर . 


२३२ 

४ ३४ 

४ १६ 

३५२ 

३ २३ 

१६ ९ 

२०० 

३६१ 

७ ० ९ 

२८० 

३४० 

६२२ 

१४ ९ 

० ०६ 


एकूण क्षेत्र 


.. 


० २३ 


० २५ 


० ४७ 


०१८ 

०५५ 


० ३१ 


आक्षेप घेण्याची मुदत 

: - नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवस . 

आक्षेप सादर करावयाचे ठिकाण : - मा . उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय चिमूर , ता . चिमूर जि . चंद्रपूर . 


३ १४ 


क्रमांक भू.सं. - अका प्रस्तु १-४२८-२०२२ . 

सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , लाल नाला उपसा सिंचन योजना उजव्या वितरीकेवरील डावा लघु कालवा 
बांधकामाकरीता , मौजा आमडी बेगडे , तालुका चिमुर , जिल्हा चंद्रपूर क्षेत्रातील खालील अनुसूची मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांची जमीन मा . 
कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा , यांच्या नावाने खरेदी करावयची आहे . सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार कलम २६ ते ३० चे 
मार्गदर्शक तत्वे , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ०३-२०१५ - प्र . क्र . ३४ - २ अ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ सुधारित 
क तत्वे व महाराष्ट्र शासन , निर्णय क्रमांक संकीर्ण सकसि प्र . क्र . १२ अ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ अन्वये खाजगी वाटाघाटी / व्यवहाराने सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादन / खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे . 


खालील अनुसूचित संबंधित जमीन मालकाचे नाव , गट क्रमांक व संपादन करावयाचे क्षेत्र इ . तपशील दिलेला आहे . सदर जमीनीबाबत 
हिस्यावर हक्क , हितसंबंध , दत्तकपुत्र , वारसाहक , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज , कर्ज , बक्षीसपत्र , जप्त करारमदार वा इतर असल्यास ही नोटीस 
प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत पुराव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयास स्वतः अथवा रजिस्टर पोष्टाने कळवावे . तसेच नमूद केलेल्या पत्यावर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

सर्व कागदपत्रासह सक्षम येऊन भेटावे व आपले असलेले हितसंबंध लेखी खात्री करून घ्यावी . तसे न केल्यास कुणाचे काहीही म्हणणे अगर हरकत 
नाही असे समजून तसेच सदरील मिळकतीवर कोणाचा काहीही व कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नाही असे समजून सदर मिळकतीचा खरेदीखताचा 
व्यवहार पूर्ण केला जाईल व त्यानंतर येणा - या हरकती आमचेवर बंधनकारक नाही यांची नोंद घ्यावी . 


मुदतीत कोणत्याही हरकत न आल्यास सदरहू जमीन मालकाची मिळकत निर्वेध व निर्जोखमी असल्याचे समजून मा . कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग वर्धा , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने मुदतीत केव्हाही खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल . दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचाही हरकत आल्यास 
ते या कार्यालयास कार्यालयास कायदेशीररीत्या बंधनकारक राहणार नाही , याची नोंद घ्यावी . 

अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३१-६५-२०२२-२०२३ , 
मौजा आमडी बेगडे , ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर . 

गट / सर्व्हे क्रमांक 
( ३ ) 


अ . क्र . 
( १ ) 


१ 


३ 

४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 


भूधारकाचे नांव 
( २ ) 


नारायण महादेव पांडे 

पांडुरंग महादेव पांडे 

रामकृष्ण उध्दव देठे 

मुकुंदा नामदेव देठे , व इतर 

खेमराज राघो इसनकर 

नितेश खेमराज इसनकर 

गोविंदा नारायण मस्कर 

सुभाष भैयाजी इसणकर 

महादेव दमडूजी तरवटकर 

बालाजी वासुदेवराव डफ 

बाबुलाल वासुदेवराव डफ व इतर 

भैयाजी नागो इसणकर 

भैया नागो इसणकर 


यशवंत पांडुरंग पांडे 

सुरेश पांडुरंग पांडे 

शेषराव श्रीराम गाठे 

मारोती मोतीराम दाभेकर व इतर 

शंकर रामचंद्र खोब्रागडे व इतर 

दिनेश श्रीराम गाठे 

दिनेश श्रीराम गाठे 

दिनेश श्रीराम गाठे 


१८७ 

१८८ 

२१३ 

२१२ 

२११/१ 

२११/२ 

२२२ 

२२३ 

२३०/१ 

२३०/२ 

२३०/३ 

२३२ 

२३१ 

२३३/१ 

२३३/२ 

२३४ 

२३६ 

२३७ 

२३८/१ 

२३८/२ 

२३८/३ 


गा . न . ७/१२ एकूण क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर . 

१०२ 

० ९ ६ 

१ ९ ५ 

१६८ 

२६३ 

२०० 

११८ 

१७५ 

१ ९९ 

२०० 

१६० 

१४७ 

३७० 

२०० 

१८३ 

१८२ 

१५७ 

१३८ 

१४० 

१६४ 

१४० 


एकूण क्षेत्र .. 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र 

( ५ ) 
हे . आर . 

० १५ 

०११ 

० २ ९ 

० २६ 


०८० 


० १० 

० २१ 


० ३४ 


०११ 

० १३ 

० ३४ 


०२५ 

००८ 

० १३ 


० २१ 


३५१ 


७ 


आक्षेप घेण्याची मुदत 

: - नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवस . 

आक्षेप सादर करावयाचे ठिकाण : - मा . उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय चिमूर , ता . चिमूर जि . चंद्रपूर . 


८ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७४ . 


क्रमांक भु.सं. - अका प्रस्तू १-४३२-२०२२ 

सर्व लोकांना या जाहिर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , लाल नाला उपसा सिंचन योजना उजव्या वितरीकेवरील उजवा लघु कालवा व 
त्यावरील उपलघुकालवे बांधकामाकरीता , मौजा आमडी बेगडे , तालुका चिमुर , जिल्हा चंद्रपूर क्षेत्रातील खालील अनुसूची मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
जमीनधारकांची जमीन मा . कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा , यांच्या नावाने खरेदी करावयची आहे . सन २०१३ च्या भूसंपादन 
कायद्यानुसार कलम २६ ते ३० चे मार्गदर्शक तत्वे , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ०३-२०१५ - प्र.क्र . ३४-२ अ , 
दिनां ३० ऑगस्ट २०१६ सुधारित क तत्वे व महाराष्ट्र शासन , निर्णय क्रमांक संकीर्ण सकसि प्र . क्र . १२ अ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ अन्वये खाजगी 
वाटाघाटी / व्यवहाराने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपदान / खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे . 


खालील अनुसूचित संबंधित जमीन मालकाचे नाव , गट क्रमांक व संपादन करावयाचे क्षेत्र इ . तपशील दिलेला आहे . सदर जमीननीबाबत 
हिस्यावर हक्क , हितसंबंध , दत्तकपुत्र , वारसाहक्क , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज , कर्ज , बक्षीसपत्र , जप्त करारमदार वा इतर असलयास ही नोटीस 
प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत पुराव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयास स्वतः अथवा रजिस्टर पोष्टाने कळवावे . तसेच नमुद केलेल्या पत्यावर 
सर्व कागदपत्रासह समक्ष येऊन भेटावे व आपले असलेले हितसंबंध लेखी खात्री करून घ्यावी . तसे न केल्यास कुणाचे काहीही म्हणणे अगर हरकत 
नाही असे समजून तसेच सदरील मिळकतीवर कोणाचा काहीही व कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नाही असे समजून सदर मिळकतीचा खरेदीखताचा 
व्यवहार पूर्ण केला जाईल व त्यानंतर येणा - या हरकती आमचेवर बंधनकारक नाही यांची नोंद घ्यावी . 


अ . क्र . 

( १ ) 


मुदतीत कोणत्याही हरकत न आल्यास सदरहू जमीन मालकाची मिळकत निर्वेध व निर्जोखमी असल्याचे समजून मा . कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग वर्धा , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने मुदतीत केव्हाही खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल . दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचाही हरकत आल्यास 
ते या कार्यालयास कार्यालयास कायदेशीररीत्या बंधनकारक राहणार नाही , याची नोंद घ्यावी . 

अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३२-६५-२०२२-२०२३ , 
मौजा आमडी बेगडे , ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर . 

गट / सर्व्हे क्रमांक 
( ३ ) 


१ 

२ 

3 

४ 

५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१२ 


१३ 

१४ 


१५ 


१६ 

१७ 

१८ 


भूधारकाचे नांव 
( २ ) 


जाहिर नोटीस 


कोमल योगेश्वर पांडे 

अमोल अजाबराव बगणे 

संजय बापूराव बाबरे 

नारायण महोदय पांडे 


भुषण नारायण पांडे 

गंगुबाई आनंदराव गिरसावळे 

पंढरी आनंदराव गिरसावळे 


प्रमोद आनंदराव गिरसावळे 

बंडु दामु भलमे 

गुलाब दामु भलमे 

रामजी दाजीबा मस्कर व इतर १६ 

दिगांबर नारायण मस्कर 

महादेव बारकु 

चौधरी 

महादेव बारकु चौधरी व इतर 

बंडु कवडु दडमल 

दामोधर मनिराम डरे 

दामोधर मनिराम डरे 

बारकु तातोबा डरे 


२५० 

२४७/१ 

२४७/२ 

२४६ 

२४६/२ 

२४५/१ 

२४५/२ 

२४५/३ 

२५१ 

२५१/२ 

२५२ 

२५३ 

२६५ / १ / ब 

२६५/१ 

२६५/२ 

२६३ 

२६२ 

२६८ 


गा.न. ७/१२ एकुण क्षेत्र 
( ४ ) 

हे . आर . 


३७३ 

१८ ९ 

२०० 

२५० 

२०० 

० ८४ 

१६२ 

१६२ 

१४४ 

१४५ 

१४२ 

१६२ 

४०१ 

२०६ 

२०५ 

१७६ 

२७५ 

० ८४ 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र 
( ५ ) 

आर 


s 


० ४० 


०३१ 


० ७६ 


० २ ९ 


० ३८ 


० २२ 

०१५ 


० १६ 


० २ ९ 

०२० 

० ० ९ 


( १ ) 


१ ९ 

२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ३ ) 


( २ ) 

रविंद्र चंद्रभान डरे व इतर 

रविंद्र चंद्रभान डरे व इतर 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 

३ 

४ 


20 


आक्षेप घेण्याची मुदत 

: - नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवस . 

आक्षेप सादर करावयाचे ठिकाण : - मा . उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय चिमूर , ता . चिमूर जि . चंद्रपूर . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७५ . 


२६ ९ 

२७० 


भूधारकाचे नांव 
( २ ) 


प्रकाश आनंदराव कारेकार 

जगदिश कृष्णा मेश्राम व इतर 

प्रकाश आनंदराव कारेकार 

चंद्रशेखर रमेश कारेकार 


क्रमांक भु.सं. अका प्रस्तू १-४३६-२०२२ 

सर्व लोकांना या जाहिर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , लाल नाला उपसा सिंचन योजना उजव्या वितरीकेवरील उजवा लघु कालवा व 
त्यावरील उपलघुकालवे बांधकामाकरीता , मौजा भिवकुंड , तालुका चिमुर , जिल्हा चंद्रपूर क्षेत्रातील खालील अनुसूची मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांची 
जमीन मा . कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा , यांच्या नावाने खरेदी करावयची आहे . सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार कलम २६ 
ते ३० चे मार्गदर्शक तत्वे , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ०३-२०१५ - प्र.क्र . ३४-२ अ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 
सुधारित क तत्वे व महाराष्ट्र शासन , निर्णय क्रमांक संकीर्ण सकसि प्र . क्र . १२ अ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ अन्वये खाजगी वाटाघाटी / व्यवहाराने 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन / खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे . 


५ प्रविण रमेश कारेकार 

६ 

७ 

८ 


जाहिर नोटीस 


खालील अनुसूचित संबंधित जमीन मालकाचे नाव , गट क्रमांक व संपादन करावयाचे क्षेत्र इ . तपशील दिलेला आहे . सदर जमीननीबाबत 
हिस्यावर हक्क , हितसंबंध , दत्तकपुत्र , वारसाहक्क , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज , कर्ज , बक्षीसपत्र , जप्त करारमदार वा इतर असल्यास ही नोटीस 
प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत पुराव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयास स्वतः अथवा रजिस्टर पोष्टाने कळवावे . तसेच नमुद केलेल्या पत्यावर 
सर्व कागदपत्रासह समक्ष येऊन भेटावे व आपले असलेले हितसंबंध लेखी खात्री करून घ्यावी . तसे न केल्यास कुणाचे काहीही म्हणणे अगर हरकत 
नाही असे समजून तसेच सदरील मिळकतीवर कोणाचा काहीही व कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नाही असे समजून सदर मिळकतीचा खरेदीखताचा 
व्यवहार पूर्ण केला जाईल व त्यानंतर येणा - या हरकती आमचेवर बंधनकारक नाही यांची नोंद घ्यावी . 


दादा गणपत वाघ 

प्रभाकर रामचंद्र चोपणे 

शालीक काळकृष्ण नंदुरकर 


ना . - एक -३ ( १६८४ ) . 


मुदतीत कोणत्याही हरकत न आल्यास सदरहू जमीन मालकाची मिळकत निर्वेध व निर्जोखमी असल्याचे समजून मा . कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग वर्धा , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने मुदतीत केव्हाही खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल . दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचाही हरकत आल्यास 
ते या कार्यालयास कार्यालयास कायदेशीररीत्या बंधनकारक राहणार नाही , याची नोंद घ्यावी . 

अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३३-६५-२०२२-२०२३ , 

मौजा भिवकुंड , ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर . 


( ४ ) 

हे . आर 

०५७ 

१४३ 


एकूण 


s 


क्षेत्र .. 


आर 


१५१ 

१५४ 

१५८ 

१५७/१ 

१५७/२ 

१६२/१ 


१६२/२ 

१६२/३ 


गट / सर्व्हे क्रमांक गा . न . ७/१२ एकुण क्षेत्र खरेदी करावयाचे क्षेत्र 

( ५ ) 


( ५ ) 

हे . आर 

० ०६ 

० १२ 


३४३ 


( ४ ) 

हे . आर 

२५५ 

५७१ 

५२० 

२०० 

३१८ 

१२५ 

१६८ 


१६८ 


] 


९ 


०४५ 

०२८ 

० ३२ 


० ३५ 


१० 


( १ ) 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

30 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची चालू 
( ३ ) 


: 


( २ ) 


सिध्दार्थ परसराम मेश्राम 

शालीक हरी पोहनकर व इतर 

मोतीराम जागो घुगुसकर व इतर 

लक्ष्मी दिवाण मसराम 

निता संदीप लांबाडे 


शकुंतला गुणवंत कारेकार 

स्मीता संजय चचाणे 

ऋता प्रविण येरेकार 

प्रशांत अनंता कारेकार 

देवराव जनार्धन मेश्राम 


वाल्मीक दिनबाजी दोहकरे 

विठ्ठल राजेराम श्रीरामे 

हिराबाई बापुराव दोहतरे व इतर 


गुलाब वारलु वाकडे 

गीताबाई वसंतराव कारेकार 


राजेंन्द्र हिरामण रामटेके 

दिपक रघुनाथ थुटे 

कैलास श्रीरंग रामटेके 

केशव कवडुरंदई 

शामराव गणपती बोबडे व इतर 


लक्ष्मण झित्रु गायकवाड व इतर 

शत्रुघन भगवान गायकवाड 

वारलु तिमा नंन्नावरे 

कमलाबाई मनाराम बोरकर 


अनंता रामभाऊ कारेकार 

वंदना अनंता कारेकार 

किसन वारलुजी वाकडे 

प्रथमेश विजय कारेकर व इतर 


पियुष विजय कारेकार 

विजया अशेकाराव मुलमुले 

विजया अशेकाराव मुलमुले 

संजिवनी उध्दवराव मलोडे 


अनिता माधवराव कोल्हे 

मनोज वसंता कारेकार 


चिमूर 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 


१६२/४ 

१६२/५ 

१६२/६ 

१६२/७ 

१६४/१ 

१६४/२ 

१६४/३ 

१६४/४ 

१६५/१ 

१६५/२ 

१७० 


१६ ९ 

१६८ 

१७१ 

१७२/१ 

१७२/२ 

१७२/३ 


१७३/१ 

१७३/२ 

१७४ 


१४७ 

१४६ 

१४० 

१३६ 

१ ९ ६ / १ / अ 

१ ९ ६ / १ / क 

१ ९ ६ / १ / ब 

१ ९ ६ / २ 

१ ९ ६ / ३ 

१ ९ ४ / १ 

१ ९ ४ / २ 

१ ९ ४ / ३ 

१ ९ ४ / ४ 

१ ९ ७ 


( ४ ) 

हे . आर . 


१६५ 

१६५ 

१६५ 

१६५ 

२८० 


१ ९ ० 

२८० 

२८० 

९ ०८ 

१२१ 

० ९ ४ 

० ९ ० 

० ९९ 

० ९९ 

५ ९ ५ 

१६२ 

१६२ 

१६२ 

१७६ 

२ ७४ 

१७० 

४ २४ 


३२८ 

२६६ 

३२६ 

१६२ 

१६२ 

०८१ 

३१४ . 

१२० 

२२० 

२२० 

१६१ 

३०४ 


एकूण क्षेत्र 


. 


हे . 


( ५ ) 


आर . 


० ३४ 


०६५ 


० ६२ 

० ०६ 

० ० ९ 

० १४ 

००५ 


० ६६ 


० २७ 


० २१ 

० २४ 

००१ 

० ४४ 

० ०४ 


० ७० 


०७४ 


००१ 


: - नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवस . 

आक्षेप घेण्याची मुदत 
आक्षेप सादर करावयाचे ठिकाण : - मा . उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय चिमूर , ता . चिमूर जि . चंद्रपूर . 


६ ७७ 


प्रकाश संकपाळ , 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
चिमूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७६ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७८ . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक ५४१- बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दि . २० जून २०२२ ते दि . २४ जून २०२२ 
पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा मुळ गावी मोडाबुद्रुक , ता . 
सिल्लोड , जि . औरंगाबाद येथे जाणेकरीता दिनांक १८ जून २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळीपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए . बी . नेवारे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) 
चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७७ . 

आदेश 


क्रमांक ५४२ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . एन . ठाकुर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दि . २२ जून २०२२ ते दि . २४ जून २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा घरगुती सामान हलवायाचे असल्याने मुंबई येथे 
जाणेकरीता दिनांक २१ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती के . एम . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . एन . ठाकुर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एन . ठाकुर हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


११ 


क्रमांक ५४३ - बी - २-१-२०२२ . 

श्रीमती सरिता विश्वंभरन , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपुर यांची दिनांक २२ जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठीक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . डी . एस . पारवाणी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपुर यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती सरिता विश्वंभरन , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७ ९ . 

आदेश 


क्रमांक ५४४ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . ए . एन . माने , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांचा 
दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक ०२ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०६ 
दिवसांची अर्जित रजा घरातील साहित्य औरंगाबाद येथून सेलू येथे 
आणण्याकरीता दिनांक २४ जून २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०३ जुलै २०२२ रोजीच्या दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती जी . पी . बनकर , सह न्यायाधीश , क . स्तर , सेलू यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . एन . माने , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एन . माने , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , सेलू या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८० . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८२ . 

आदेश 

आदेश 


क्रमांक ५४५ - बी - २-१-२०२२ . – 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव 
यांची दिनांक ०२ जुलै २०२२ ते दिनांक ०४ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा वर्धा व सेवाग्राम येथे पत्नीचे वैद्यकीय उपचाराकरिता 
जावयांचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . एस . पी . बुंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
पुलगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

दिनांक २७ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८१ . 

आदेश 

क्रमांक ५५३ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती एफ . टी . शेख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आष्टी 
यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १४ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०४ 
दिवसांची अर्जित रजा ईद सणाकरीता स्वगृही परभणी येथे जायचे 
असल्यामुळे व दिनांक ०८ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १५ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . आर . घराळ , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , आर्वी यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एफ . टी . शेख , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एफ . टी . शेख , ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


क्रमांक ५५४ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक ०४ जुलै २०२२ ते दिनांक ०७ जुलै 
२०२२ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची परावर्तीत रजा प्रकृती बरी नसल्यामुळे 
व दिनांक ०४ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ०८ 
जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एन . बी . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . आय . 
आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . आय . आरलैंड , 
ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 

असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८३ . 

आदेश 


क्रमांक ५५५ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १६ जुलै २०२२ 
पर्यंत एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा आईची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
व घराची खरेदी करण्याकरीता सातारा येथे जाणे गरजेचे असल्यामुळे 
दिनांक ०८ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
जुलै २०२२ रोजी चे कार्यालयीन वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . पी . आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . 
जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . जे . राय , ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . घराळ हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ सतर , 
आर्वी , या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८४ . 

आदेश 


क्रमांक ५५६ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांची दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०६ 
दिवसांची अर्जित रजा मुलीचे शैक्षणिक कामाकरिता मुंबई येथे जायचे 
असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
न्यायीक कामकाज पाहतील व श्री . व्ही . एच . देशमुख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे कार्यालयीन कामकाज पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . वाय . घुले , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८५ . 

आदेश 

क्रमांक ५५७ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . आर . घराळ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांचा 
दिनांक १४ जुलै २०२२ ते दिनांक १ ९ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०६ 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कराड जिल्हा पुणे येथे मुलीचे 
शैक्षणिक कामाकरिता जायचे असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . आर . घराळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


ना . - एक - अ -४ ( १६८४ ) . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८६ . 

आदेश 


१३ 


क्रमांक ५७४ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दि . २० जुलै २०२२ ते दि . २२ जुलै २०२२ 
पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा वैयक्तीक कामाकरीता पुणे येथे 
जाणेकरीता दिनांक १ ९ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२५ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टी . एम . 
देशमुख - नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम , ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८७ . 

आदेश 


क्रमांक ५७५ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांची 
दिनांक १४ जुलै २०२२ ते दिनांक १६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह स्वगावी परभणी येथे जायचे असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एन . ठाकुर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . गुज्जर हे वरिल 
हे 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . आर . बोर्डे , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


१४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८८ 

आदेश 


क्रमांक ५७६ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांची 
दिनांक २० जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १ ९ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २३ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह स्वगावी परभणी येथे जायचे असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एन . ठाकुर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . गुज्जर हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८ ९ . 
आदेश 


क्रमांक ५७७ - बी - २-१-२०२२ . – 

श्री . एन . पी . देशपांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांचा दि . ०५ जुलै २०२२ ते दि . १ ९ जुलै २०२२ रोजी पर्यंत 
एकूण १५ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०५ जुलै २०२२ रोजी पासून 
ते दिनांक १ ९ जुलै २०२२ रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
वडिलांचे निधनामुळे त्यांचे अत्यंविधी व इतर धार्मिक कार्यक्रमाकरिता 
कळंब जि . उस्मानाबाद येथे जावयाचे असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . डि . आर . बोर्डे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एन . पी . 
देशपांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या 
रे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८ ९ ० . 
आदेश 

क्रमांक ६११ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांची दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०६ 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २२ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मुंबई येथून घरगुती सामान पॅक 
करून हिंगणघाट येथे आणायचे असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
न्यायीक कामकाज पाहतील व श्री . व्ही . एच . देशमुख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे कार्यालयीन कामकाज पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . वाय . घुले , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ १ . 

आदेश 


क्रमांक ६१२ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती ए . बी . निवारे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दि . २५ जुलै २०२२ ते दि . २७ जुलै २०२२ रोजी पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती बरी नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्रीमती एल . एच . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती ए . बी . निवारे , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ४ . 
आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . बी . निवारे , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ २ . 

आदेश 


क्रमांक ६१३- बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती व्ही . एन . ढवळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दि . २६ जुलै २०२२ ते दि . २८ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा आईचे वर्षश्राद्ध असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत 

आहे . 


श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती 
व्ही . एन . ढवळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एन . ढवळे , या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ३ . 

आदेश 


क्रमांक ६१४ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दि . २५ जुलै २०२२ ते दि . २७ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती 
पी . व्ही . घाडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , 
या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


क्रमांक ६१५ - बी - २-१-२०२२ . 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दि . २५ जुलै २०२२ ते दि . २७ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा घरगुती महत्वाचे काम असल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


१५ 


श्रीमती पी . टी . शेज्वल - काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . वैभव बजरंग 
घाडगे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ५ . 
आदेश 


क्रमांक ६१६ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . डी . एस . पारवाणी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपुर 
यांचा दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत 
एकूण ०८ दिवसांची अर्जित रजा एल . एम . एम . ची परीक्षा असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपूर 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच , श्री . डी . एस . पारवाणी , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपुर यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . पारवाणी , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ६ . 

आदेश 


क्रमांक ६१७ - बी - २-१-२०२२ . – 

श्री . पी . एस . कुळकर्णी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दि . ०३ ऑगस्ट २०२२ ते दि . ०८ ऑगस्ट २०२२ रोजीपर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा मूळ गाव वाई , जि . सातारा येथे 
जावयाचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . गुज्जर हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


१६ 


श्रीमती पी . टी . शेजवळ - काळे यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्री . पी . एस . कुळकर्णी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एस . कुळकर्णी , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ७ . 

आदेश 


क्रमांक ६१८- बी - २-१-२०२२. 

श्री . व्ही . एच . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांची दि . २७ जुलै २०२२ ते दि . ०१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत 
एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा वैयक्तिक कामाकरीता पुणे व मामाचे 
निधन झाल्यामुळे परभणी येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक २६ जुलै 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . बी . जी . पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . एच . 
देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एच . देशमुख , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ८ . 

आदेश 


क्रमांक ६१ ९ - बी - २-१-२०२२.– 

श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा दि . १ 
ऑगस्ट २०२२ ते दि . ०५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची 
परावर्तीत रजा प्रकृती बरोबर नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . एन . ठाकुर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९९ . 

आदेश 

क्रमांक ६२० - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दि . ०२ ऑगस्ट २०२२ ते दि . ०६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण ०५ 
दिवसांची अर्जित रजा पत्नीची प्रकृती बरोबर नसल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती पी . टी . शेज्वल - काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . बी . 
घाडगे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . घाडगे हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०० . 

आदेश 


क्रमांक ६२ ९ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दि . १० ऑगस्ट २०२२ ते दि . १२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा पत्नीची प्रकृती बरोबर नसल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . पी . एस . कुळकर्णी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . बी . घाडगे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . घाडगे हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०१ . 

आदेश 


क्रमांक ६२२ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . पी . आदोने , त जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १० ऑगस्ट 
२०२२ पर्यंत एकूण ० ९ दिवसांची अर्जित रजा आईची प्रकृती ठिक 
नसल्यामुळे सोलापूर येथे जावयाचे असल्याचे दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीपासून ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . पी . 
आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ( ब ) चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . पी . आदोने , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले 
असते . 


वर्धा : 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ०२ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ६७६ - २०२२ 

श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ६५५-२०२२ , दिनांक ०६ जुलै २०२२ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १३ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण 
तीन दिवसांची अर्जित रजेस जोडून दिनांक १४ जुलै २०२२ ते दिनांक 
१६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक 
१७ जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक १४ 
जुलै २०२२ ते दिनांक १८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
ना . - एक - अ -५ ( १६८४ ) . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . 
जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 


१७ 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एच . जोशी , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०३ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ६८१-२०२२ . 

श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ६२४-२०२२ , दिनांक ३० जून २०२२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली 
दिनांक ०६ जुलै २०२२ ते दिनांक ११ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच , दिनांक ०५ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक १२ जून २०२२ रोजीची एक 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा तसेच , दिनांक १२ जुलै २०२२ ते दिनांक 
१३ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह “ कार्योत्तर " मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जे . 
पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कोरपना हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . जे . पाटील हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कोरपना यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १४ जुलै २०२२ . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०४ . 

आदेश 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . भोसले हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक १ ९ जुलै २०२२ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७०१-२०२२ 

श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक २० जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै 
२०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २३ जुलै २०२२ 
चौथा शनिवार व दिनांक २४ जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच , दिनांक १ ९ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ 
जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती , हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . 
शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


66 


" 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . एस . शर्मा , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिनांक १ ९ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २२ जुलै २०२२ पर्यंत व दिनांक २४ जुलै २०२२ ते दिनांक २५ 
जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे तसेच , 
दिनांक २३ जुलै २०२२ रोजीचा कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०५ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) ७०२ - २०२२ . 

श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , सिंदेवाही यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते 
दिनांक १६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर " मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच , दिनांक ११ जुलै २०२२ 
रोजीचा मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा त्यांचे विनंती अर्जानुसार 
रद्द करण्यात येत आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . 
भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


,, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०६ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -९७-२०२२.– 

श्री . पी . जी . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै 
२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २४ जुलै 
२०२२- रविवार व दिनांक ३१ जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच , दिनांक २४ जुलै २०२२ ते दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . जी . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश - 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -१ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . जी . 
भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


66 


39 


जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . जी . भोसले हे त्यांचे कामावर रुजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच , जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक 
व.लि. ( सांख्यिकी ) -९२-२०२२ , दिनांक १४ जुलै २०२२ अन्वये शासकीय 
सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०७ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ९८-२०२२. 

श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ ते 
दिनांक २८ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
( २४ जुलै २०२२ - रविवार या सुटी असल्यामुळे ) तसेच , दिनांक २४ जुलै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

२०२२ रोजी रिमांडचे कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक २ ९ जुलै 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . 
बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचे कार्यभार , श्री . एम . एम . बवरे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी रिमांडचे 
कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक २५ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे तसेच , दिनांक २५ जुलै 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २ ९ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक २२ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ०८ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७१४-२०२२ . 

श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १ ९ जुलै २०२२ 
ते दिनांक २१ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर " मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . 
जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एच . जोशी , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 

दिनांक २५ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ० ९ . 
आदेश 


१ ९ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७१ ९ -२०२२ . 

श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांना दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ३१ जुलै २०२२ - रविवार व दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२२ - रविवार 
या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , ३० जुलै २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एन . 
रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एन . रोकडे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १० . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७२७-२०२२ . 

श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ 
ते २७ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 

66 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" 

' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 


66 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . पंचारिया , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ११ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) ७२८-२०२२ 

श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
पृष्ठांकन क्रमांक ३६३०/२०२२ दिनांक २६ जुलै २०२२ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली दिनांक २५ जुलै २०२२ रोजी मध्यान्हानंतरची अर्ध्या 
दिवसाच्या किरकोळ रजेस जोडून दिनांक २६ जुलै २०२२ ते २७ जुलै 
२०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा “ कार्योत्तर ” मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . 
के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . के . गोटे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १२ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७२ ९ -२०२२ . 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ ते 
२७ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा ( दिनांक २३ 
जुलै २०२२ चौथा शनिवार व दिनांक २४ जुलै २०२२ रविवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) “ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . ए . 
भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


66 


वे 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ई . ए . भास्कर , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 

दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १३ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७५४-२०२२. 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०२२ ते २५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ रविवार , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ पोळा , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ चौथा शनिवार व दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ चे 
वर्कशॉप संपल्यानंतर ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . 

रा . अ . क्र . ९ १४ . 

शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) 

७५६ - २०२२ . 

श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०२२ - मोहरम , दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ - दुसरा 
शनिवार , दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२ - रविवार , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ 
स्वातंत्र्य दिन या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक ०८ ऑगस्ट 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . 
बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचे कार्यभार , श्री . एम . एम . बवरे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्य राष्ट्रीय 
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र रूजू 
होतेवेळी सादर करावे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १५ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७५७-२०२२. 

श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ०३ 
ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा “ कार्योत्तर " 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती , हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . 
ना . - एक - अ -६ ( १६८४ ) . 


66 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचे कार्यभार , श्री . डी . एस . शर्मा , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १६ . 
आदेश 


२१ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७७२-२०२२. 

श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ ते 
०४ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्धवेतनी रजा ( दिनांक 
३१ जुलै २०२२ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) म.ना.से. रजा नियम , 
१ ९ ८१ मधील परिच्छेद ७० ( २ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री 
आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती धनश्री आर भंडारी , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १७ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) ७७३ - २०२२ . 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२२ ते 
०७ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच , 
दिनांक ०४ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८ 
ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्रमांक ३८३६/२०२२ , दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०२२ अन्वये दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ रोजीची एका दिवसाची मंजुर 
करण्यात आलेली किरकोळ रजा दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ १ ९ . 
आदेश 


२२ 


सह 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . 
एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


66 


प्रथम 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
आहे . 

J 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ १८ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७७४-२०२२ 

श्री . एस . डी . कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मूल यांना दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
‘ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . कमलाकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . 
कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मूल हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
हे 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , मूल / दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , पोंभुर्णा यांचे न्यायालयाचे कार्यभार , श्री . एस . डी . कमलाकर , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) ७७८-२०२२ 

श्रीमती ए . ए . पठाण , ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२२ 
ते ०६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक 
०७ ऑगस्ट २०२२ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) “ कार्योत्तर ” मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


66 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . ए . पठाण , ३ रे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए.ए. 
पठाण , ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . ए . पठाण , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे उपरोक्त न्यायालयाचा 
कार्यभार ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २० . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७७ ९ - २०२२ 

श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०२२ - मोहरम , दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ - दुसरा 
शनिवार , दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२ - रविवार , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ 
स्वातंत्र्य दिन या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक ०८ ऑगस्ट 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २२ . 
आदेश 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . पंचारिया , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १२ 
ऑगस्ट २०२२ पर्यंत व दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे रिमांड आदेश क्र . ९ ८ / २०२२ , दिनांक 
२५ जुलै २०२२ अन्वये शासकीय सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे 
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . तसेच , दिनांक १४ 
ऑगस्ट २०२२ ( रविवार ) रोजी सुट्टीच्या दिवशी त्यांच्याकडे असलेला 
रिमांड ड्युटीचा कार्यभार त्यांचे आपसी सहमती नुसार ४ थे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्य राष्ट्रीय 
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र रूजू 
होतेवेळी सादर करावे . 


दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 
८ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २१ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७८५-२०२२ 

श्री . एन . ए . पठाण , ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२२ ते 
०६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची परिवर्तीत रजा 
“ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . ए . पठाण , ३ रे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . ए . 
पठाण , ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


66 


३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . ए . पठाण , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे उपरोक्त 
न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ . 


२३ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७ ९२-२०२२. 

५ 

श्री . एम . एस . काळे , ५ वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२२ दुसरा शनिवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच , दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० 
ऑगस्ट २०२२ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


तसेच दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजीची त्यांना मंजूर करण्यात 
आलेली किरकोळ रजा त्यांचे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . काळे , ५ वे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . 
एस . काळे , ५ वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २३ . 

आदेश 


५ वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एम . एस . 
काळे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७ ९४-२०२२. 

श्री . आर . आर . थोरात , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना यांना दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०२२ ते २५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ रविवार , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ पोळा , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ चौथा शनिवार व दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ 
रोजी कार्यशाळा संपल्यानंतर ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . थोरात , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
आर . थोरात , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कोरपना हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 

शनिवार , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ - रविवार व दिनांक ० ९ सप्टेंबर 
२०२२ - अनंत चतुर्दशी या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक २५ 
ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०२२ चे 
रिमांड वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कोरपना यांचे न्यायालयाचे कार्यभार , श्री . आर . आर . थोरात , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २४ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) ७ ९५-२०२२ . 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०२२ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २५ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) 

७ ९ ८ - २०२२ - 

श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत एकूण अकरा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ - पोळा , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ - चौथा 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . 
बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचे कार्यभार , श्री . आर . आर . थोरात , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २६ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७ ९९ - २०२२. 

श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १० ऑगस्ट 
२०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर " मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . 
जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एच . जोशी , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 

दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २७ . 

आदेश 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , 
ब्रम्हपुरी , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एन . पाठक , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक सहा अधी ( आस्था ) - ८०१-२०२२ . – 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ 
ते १२ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची परिवर्तीत रजा 
“ कार्योत्तर " मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एस . 
कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


" 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ २८ . 

1 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ८०३-२०२२. 

श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांना दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ - रविवार , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ - पोळा , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ - चौथा शनिवार व दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ 
रोजी कार्यशाळा आटोपल्यानंतर ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , ब्रम्हपुरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 

ना . - एक - अ -७ ( १६८४ ) . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २ ९ . 
आदेश 


२५ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -८१३-२०२२ . 

श्रीमती एम . के . गोटे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ 
ते ३० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०२२ - पोळा , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ - चौथा शनिवार , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ - रविवार व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२- गणेश 
चतुर्थी या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . 
गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एम . के . गोटे ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरचा कार्यभार , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचा कार्यभार आणि दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
तसेच , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक 
९ ८ - २०२२ , दिनांक २५ जुलै २०२२ अन्वये शासकीय सुटीच्या दिवशी 
रिमांडचा कार्यभार ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
आहे . त्याचेकडेच ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३० . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

आदेश 


२६ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ८१५-२०२२ 

श्री . एम . एस . काळे , ५ वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ - पोळा , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ - चौथा 
शनिवार , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ - रविवार व दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०२२- गणेश चतुर्थी या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०२२ ते दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . काळे , ५ वे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . 
एस . काळे , ५ वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


५ वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एस . 
काळे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कारभार ३ रे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचेकडे तसेच , २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपर्यंतचा कार्यभार ४ थे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ३१ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ८१६-२०२२ . – 

श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांना दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२२ 
ते दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२२ - रविवार व दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०२२ - अनंत 
चतुर्दशी , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ - दुसरा शनिवार व दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक 
०३ सप्टेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ सप्टेंबर 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एन . 
रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एन . रोकडे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३२ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ७३४-२०२२ . 

श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०१ ऑगस्ट 
२०२२ ते ०३ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ३१ जुलै २०२२ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , 
दिनांक ३० जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४ ऑगस्ट 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . पंचारिया , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
तसेच , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे रिमांड आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

क्र . ८८ / २०२२ , दिनांक २७ जून २०२२ अन्वये शासकीय सुटीचे दिवशी 
चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात 
आलेला आहे . त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . ए . पठाण , ३ रे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

दिनांक ३० जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३३ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७३८-२०२२. 

श्री . टि . बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर , यांना दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २७ जून 
२०२२ पर्यंत एकूण आठ दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक १ ९ जून २०२२ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , १८ जून २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २८ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . टि . बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर , हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टि . बी . 
वाजे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . टि . बी . वाजे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३४ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -७३ ९ -२०२२ . 

I 

श्रीमती ए . ए . पठाण , ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी चंद्रपूर यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते १६ 
जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ० ९ जुलै 
२०२२ - दुसरा शनिवार व दिनांक १० जुलै २०२२ - रविवार , व दिनांक १७ 
जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक ०८ जुलै 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 

आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ४१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए.ए. 
पठाण , ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए.ए. पठाण , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी चंद्रपूर यांचेकडे तसेच , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ८८/२०२२ , 
दिनांक २७ जून २०२२ अन्वये शासकीय सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील 
ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे . 
त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात आलेला होता . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ . 


२७ 


( अवाच्य ) , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३५ . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम 
क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


अधिसूचना 

क्रमांक जिकागो - दंड- कावि - ३२०-२०२२ 


ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक 
२८ जुलै २०२२ नुसार दिनांक २ ९ जुलै २०२२ ते १२ ऑगस्ट २०२२ या 
कालावधीत जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी 
संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप इत्यादी 
आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . तसेच , दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी 
“ हरियाली तिज ” , दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२२ रोजी “ नागपंचमी ” , दिनांक 
१० ऑगस्ट २०२२ व दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी “ रक्षाबंधन " हा 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . हिंदु धर्मियांचे वर्षातील प्रथम सण 
साजरा होत आहे . त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी दक्षता 
घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / 
सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता मनाई 
आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 

66 


त्याअर्थी , मी जयराम देशपांडे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३६ . 

पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच , सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक २ ९ जुलै 
२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ च्या २४.०० 
वाजे पर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याव्दारे देण्यात येत 
आहे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम 
क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) . 

अधिसूचना 


२८ 


१. शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा 
काठ्या किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे . 

२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

३. दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा 
तयार करणे . 


४. व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , 
यांचे प्रदर्शने करणे . 


५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 
६. अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू 
तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार 
करणे . 

व 


७. तसेच , उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच , 
ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा 
काढण्यात येऊ नये . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच , ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक २ ९ जुलै २०२२ च्या ००.०१ वाजेपासून 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच , बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच , प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस लागू असणार नाही . 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमा अंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच , तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अश्या प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २८ जुलै २०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 
दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


क्रमांक जिकागों - दंड- कावि- ३३०-२०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक ११ 
ऑगस्ट २०२२ नुसार दिनांक २ ९ जुलै २०२२ ते १२ ऑगस्ट २०२२ या 
कालावधीत जिल्ह्यांत विविध पक्ष व संघटनाकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी 
संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप इत्यादी 
आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . जिल्ह्यात १५ ऑगस्ट रोजी ७५ वे 
स्वातंत्र दिन साजरा होणार आहे . तसेच , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ 
रोजी जन्माष्टमी , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी “ बैलपोळा ” व 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी “ तान्हापोळा " हे हिंदू धर्मीयांचे सण / 
उत्सव साजरे होणार आहेत . त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी 
दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक 
शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता 
मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी , मी जयराम देशपांडे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच , सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ च्या २४.०० 
वाजे पर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याव्दारे देण्यात येत 
आहे . 


१. शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

३. दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा 
तयार करणे . 


व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे 
प्रदर्शने करणे 

५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 
६. अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू 
तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार 
करणे . 


७. तसेच , उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच 
ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा 
काढण्यात येऊ नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

१ . 

सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 

शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

३. दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा 
तयार करणे . 

४. व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , 
यांचे प्रदर्शने करणे . 


सदर अधिसूचना दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच , बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच , प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस लागू असणार नाही . 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमा अंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच , तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अश्या प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे .. 

माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३७ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम 
क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) . 

अधिसूचना 

क्रमांक जिकागो - दंड- कावि- ३४१-२०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक गोंदिया , कार्यालयीन पत्र दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०२२ नुसार दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ ते १० सप्टेंबर 
२०२२ या कालावधीत जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या 
प्रलंबित मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व 
संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . तसेच , दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०२२ रोजी " तान्हापोळा " , दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ 
रोजी “ हरतालिका तिज ” , व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ पासून ते 
० ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी पर्यंत “ गणेश चतुर्थी ” हे सण / उत्सव साजरे 
करण्यात येणार आहेत . त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी 
दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक 
शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता 
मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी , मी , जयराम देशपांडे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ च्या २४.०० 
वाजे पर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याव्दारे देण्यात येत 
आहे . 


ना . - एक - अ -८ ( १६८४ ) . 


५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

. 

६. अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग दृढ आणने / 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू 
तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार 
करणे . 


२ ९ 


७. तसेच , उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच 
ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक मोर्चा 
काढण्यात येऊ नये . 

सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 


} 


सदर अधिसूचना दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच , प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस लागू असणार नाही . 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमा अंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


गोंदिया : 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अश्या प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे .. 
माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


जयराम देशपांडे , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ३८ . 

उपलेखापरिक्षक अंतर्गत विशेष लेखापरिक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था , 
( विणकर ) , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


३० 


प्रादेशिक उपायुक्त , वस्त्रोद्योग , यांजकडून 
अंतीम आदेश 


क्रमांक प्राउआ - नियमन - क १०३- अंतिम आदेश- ४८२७-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच , महाराष्ट्र शासन कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच , कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्रमांक डी . टी.आर. - १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच , शासन पत्र क्रमांक यंत्रमाग 
२०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच , मा . 
आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्रमांक कार्या- ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपायुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याद्वारे कमाल हातमाग विणकर सहकारी संस्था , मर्या . नागपूर 
या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारित करीत आहे . तसेच , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . पी . बी . खोडे , उपलेखापरिक्षक 
अंतर्गत विशेष लेखापरिक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था , ( विणकर ) , नागपूर 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


आदेश आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही व 
सदरहू 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३ ९ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक प्राउआ - नियमन - क १०३ - अंतिम आदेश - ४८३६-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच , कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्रमांक डी . टी.आर. - १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच , शासन पत्र क्रमांक यंत्रमाग 
२०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच , मा . 
आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्रमांक कार्या - ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपायुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याद्वारे मुकुंदराज हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , 
नागपूर 
या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतीम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती व्ही . व्ही . दोनाडकर , 


सदरहू आदेश आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४० . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक प्राउआ - नियमन क १०३- अंतिम आदेश- ४८४५-२०२२ . – 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषी व सहकार 
विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक ०४ जानेवारी 
१ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स 
२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच , मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक 
क्र . कार्या - ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे मुर्शीद 
कारपेट हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , नागपूर या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 

ापन करण्यासंबंधी अंतीम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . आर . उमाटे , लेखापाल अंतर्गत 
प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 
सदरहू आदेश आज दि . १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


नागपूर : 

दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


सीमा पांडे , 

प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४१ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक जिउनि व - पतसंस्था - वर्धा मर्चंट ना . सह . पत सं . - नोंदणी 
८०२५-२०२२ . 


मी , सतिश भोसले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे की , वर्धा मर्चंट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , वर्धा ता . जि . वर्धा 
हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम ( क्रमांक २४ ) , १ ९ ६० चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तीचा नोंदणी क्रमांक 
WDA ( WDA ) -RSR ( CR ) -२८१-२०२२-२३ , दिनांक २० जुलै २०२२ 

संस्थेचे कामकाज चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील 
किंवा उपविधीतील नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या शर्तीचे अनुपालन 
करणे बंद केले आहे . 


आहे . 


उपनिर्दीष्ट अधिनियमा मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ साधनसंपत्ती संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कर्ज 
देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” आहे . 

" 


वर्धा 

दिनांक २० जुलै २०२२ . 


: 


सतिश भोसले , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४२ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


( २ ) महाराष्ट्र सहकारी सस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अंतर्गत अंतरिम आदेश 
क्र . ६६१-२२ , दिनांक ३१-०५-२०२२ . 


ज्याअर्थी , एकता अर्बन महिला क्रेडीट को - ऑप सोसायटी मर्या . , 
बोरगांव ( मेघे ) , र . नं . ४२६ , ता . जि . वर्धा ( यापुढे संस्था म्हणून 
संबंधित ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्याखालील नियम , १ ९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा , नियम व उपविधीतील तरतुदी नुसार तसेच , शसनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालने बंधकारक आहे आणि , 


ज्याअर्थी , कलम ७ ९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . दरवर्षी लेखापरिक्षण करणे बंधनकारक असतांना 
संस्थेने सन २०२०-२१ चे लेखापरिक्षण केलेले नाही . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजूर उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासकीय परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संस्था चालविणे 
बंधनकारक आहे . परंतु संस्थेने कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचे 
दिसून येत नाही . संस्थेने उपविधीतील उद्देशाने कामकाज करणे बंद 
केलेले आहे . वाचा क्र . २ अन्वये संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
संस्थेला अंतरिम आदेश देण्यात येऊन त्यानुसार १ महिन्याचे आत त्याचा 
लेखी खुलासा सादर करणे बाबत सूचित करण्यात आले होते . 


परंतु संस्थेकडून आजपावेतो कोणताही खुलासा या कार्यालयास 
प्राप्त झालेला नाही . तसेच , संस्थेच्या कोणत्याही सभासदांनी आपले 
म्हणणे मांडण्यासाठी संपर्क साधलेला नाही . आणि , 

ज्याअर्थी , वरील विवेचनावरून संस्थेचे पदाधिकारी तसेच , सभासद 


३१ 


ज्याअर्थी , उक्त कायद्यानुसार सदर संस्था समापन करण्यास पात्र 
आहे . अशी या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 

आदेश 

क्रमांक सनिव - नियमन अंतिम आदेश- ८६५-२०२२ . - 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच , महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन 
निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१ ९ - प्र.क्र . ५ ९ -१३ स , दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा एकता अर्बन महिला 
क्रेडीट को - ऑप सोसायटी मर्या . , बोरगांव ( मेघे ) , र . नं . ४२६ , ता . जि . 
वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरिता 
उक्त वाचा क्र . ( २ ) चा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत असून 
अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . पी . एस . बघेले , 
लेखापरिक्षक श्रेणी - २ , अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४३ . 

- 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


( २ ) संस्थेचा दिनांक ०५ मार्च २०२२ रोजीचा ठराव संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत . 


( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी सस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अंतर्गत अंतरिम आदेश 
क्र . ५२६-२२ , दिनांक ०४-०५-२०२२ . 


ज्याअर्थी , दि . बँक एम्पलॉईज क्रेडीट को - ऑप सोसायटी मर्या . , 
वर्धा , र नं . ३१६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्याखालील नियम १ ९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थांचे 
कामकाज कायदा , नियम व उपविधितील तरतुदीनुसार तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणे बंधनकारक आहे . 
आणि , 


ज्याअर्थी , संस्थेच्या पदाधिका - यांनी संस्थेमध्ये सभासदांची संख्या कमी 
झालेली आहे . तसेच , बरेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहे . त्यामुळे 
संस्थेच्या व्यवहारात अडचणी निर्माण झालेल्या आहे . संस्थेजवळ डिपॉझीट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

म्हणून येणा - या रक्कमा सुद्धा बंद झालेल्या आहेत . सेवानिवृत्त झालेल्या 
सभासदांची संस्थेत जमा असलेली ठेव किंवा काही सभासदांच्या फिक्स 
डीपॉझीटच्या रक्कमेची मुदत संपुनसुद्धा बराच कालावधी झालेला आहे 
आणि संस्थेच्या दैनदिन व्यवहारात संस्थेला अडचणी निर्माण होत आहे . 
संस्थेकडे सध्या कोणत्याही प्रकारची रक्कम उपलब्ध नाही . त्यामुळे 
उपाय म्हणून संस्थेचे रिझर्व्ह फंडाची रक्कम रु . १३ लाख रुपयाची 
गुंतवणूक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वर्धा येथे जमा आहे . संस्था 
अवसायनात टाकल्याशिवाय व संस्थेचे आर्थिक व्यवहार बंद केल्यानंतरच 
बँकेत जमा असलेली रिझर्व्ह फंडाची रक्कम १३ लाख संस्थेला मिळणे 
सोईचे होईल व मिळणा - या रकमेतून गरजू लोकांना त्यांचा वाटा किंवा 
ठेवीची रक्कम त्यांना देणे संस्थेला सोईचे होईल . वरील बाबीमुळे संस्था 
अवसायनात घेण्यासंबंधीचा दिनांक ०५ मार्च २०२२ रोजी संस्थेच्या 
संचालक मंडळानी ठराव घेवून संस्था अवसायनात घेण्याबाबत विनंती 
अर्ज या कार्यालयास सादर केलेला आहे . आणि , 


३२ 


ज्याअर्थी , संस्थेची तातडीची सभा दिनांक ०५ मार्च २०२२ रोजी 
घेण्यात आली असून त्यामध्ये ठराव क्रमांक २ नुसार दिनांक ०५ मार्च 
२०२२ रोजी संचालक मंडळानी संस्था अवसायनात काढण्याबाबत घेतलेल्या 
ठरावाला सर्व सभासदांनी सहमती दर्शवून संस्था अवसायनात घेण्याबाबत 
ठराव पारीत केलेला आहे . आणि , 


ज्याअर्थी , संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद संस्थेचे कामकाज 
चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील किंवा उपविधीतील 
नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या शर्तीचे अनुपालन करणे बंद केले 
आहे . 


ज्याअर्थी , उक्त कायद्यानुसार समापन करण्यास पात्र आहे . अशी या 
कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 
आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - अंतिम आदेश - ८६६-२०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच , महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन 
निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१ ९ - प्र.क्र .५ ९ -१३ स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा दि बँक एम्पलॉईज क्रेडीट को - ऑप 
सोसायटी मर्या . , वर्धा , र . नं . ३१६ ही संस्था वर नमूद कारणास्तव 
संस्थेचे समापण करण्याकरीता उक्त वाचा क्र . ( ३ ) चा अंतरिम आदेश 
कायम करण्यात येत असून अवसायनाचा अंतिम आदेश पारित करण्यात 
येत आहे . कलम १०३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . एन . बी . पानतावणे , सहाय्यक सहकार अधिकारी , अंतर्गत सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४४ . 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


( २ ) महाराष्ट्र सहकारी सस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अंतर्गत अंतरिम आदेश 
क्र . ६६३-२२ , दिनांक ३१ मे २०२२ . 


ज्याअर्थी , आदिती मेन्शन अपार्टमेंट गृहनिर्माण सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , सावंगी ( मेघे ) , र . नं . ३ ९ १ , ( यापुढे “ संस्था " म्हणून संबंधित ) 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियम , १ ९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे कामकाज 
कायदा , नियम व उपविधीतील तरतुदी नुसार तसेच , शसनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालने बंधकारक आहे आणि , 


ज्याअर्थी , कलम ७ ९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . दरवर्षी लेखापरिक्षण करणे बंधनकारक असतांना 
संस्थेने सन २०२०-२१ चे लेखापरिक्षण केलेले नाही . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजूर उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासकीय परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संस्था चालविणे 
बंधनकारक आहे . परंतु संस्थेने कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचे 
दिसून येत नाही . संस्थेने उपविधीतील उद्देशाने कामकाज करणे बंद 
केलेले आहे . वाचा क्र . २ अन्वये संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
संस्थेला अंतरिम आदेश देण्यात येऊन त्यानुसार १ महिन्याचे आत त्याचा 
लेखी खुलासा सादर करणे बाबत सूचित करण्यात आले होते . 


परंतु संस्थेकडून आजपावेतो कोणताही खुलासा या कार्यालयास 
प्राप्त झालेला नाही . तसेच , संस्थेच्या कोणत्याही सभासदांनी आपले 
म्हणणे मांडण्यासाठी संपर्क साधलेला नाही . आणि , 


ज्याअर्थी , वरील विवेचनावरून संस्थेचे पदाधिकारी तसेच , सभासद 
संस्थेचे कामकाज चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील 
किंवा उपविधीतील नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या शर्तीचे अनुपालन 
करणे बंद केले आहे . 


ज्याअर्थी , उक्त कायद्यानुसार संदर संस्था समापन करण्यास पात्र 
आहे . अशी या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 

आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन - अंतिम आदेश - ८६७-२०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच , महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन 
निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१ ९ - प.क्र . ५ ९ - १३ स , दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा आदिती मेन्शन अपार्टमेंट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 
३३ 

त्याअर्थी , खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 

आदेश 

गृहनिर्माण सेवा सहकारी संस्था मर्या . , सावंगी ( मेघे ) , र . नं . ३ ९ १ , 
ता . जि . वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे समापन करण्याकरिता 
उक्त वाचा क्र . ( २ ) चा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत असून 
अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . कलम १०३ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . ए . बी . पानतावणे , 
सहाय्यक सहकार अधिकारी , अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४५ . 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


( २ ) महाराष्ट्र सहकारी सस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अंतर्गत अंतरिम आदेश 
क्र . ६६२-२२ , दिनांक ३१-०५-२०२२ . 


66 

ज्याअर्थी , संकल्प गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , मसाळा , र . नं . 
३४५ , ता . जि . वर्धा ( यापुढे “ संस्था ” म्हणून संबंधित ) ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ 
अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे कामकाज कायदा , नियम व 
उपविधीतील तरतुदी नुसार तसेच , शसनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
परिपत्रकानुसार चालने बंधकारक आहे आणि , 


ज्याअर्थी , कलम ७ ९ अंतर्गत वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीनंतर निबंधकाकडे 
आर्थिक विवरण पत्रके सादर करणे बंधनकारक असताना देखील संस्थेने 
सादर केलेली नाही . दरवर्षी लेखापरिक्षण करणे बंधनकारक असतांना 
संस्थेने सन २०२०-२१ चे लेखापरिक्षण केलेले नाही . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची मंजूर उपविधी व वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासकीय परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संस्था चालविणे 
बंधनकारक आहे . परंतु संस्थेने कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचे 
दिसून येत नाही . संस्थेने उपविधीतील उद्देशाने कामकाज करणे बंद 
केलेले आहे . वाचा क्र . २ अन्वये संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
संस्थेला अंतरिम आदेश देण्यात येऊन त्यानुसार १ महिन्याचे आत त्याचा 
लेखी खुलासा सादर करणे बाबत सूचित करण्यात आले होते . 


परंतु संस्थेकडून आजपावेतो कोणताही खुलासा या कार्यालयास 
प्राप्त झालेला नाही . तसेच , संस्थेच्या कोणत्याही सभासदांनी आपले 
म्हणणे मांडण्यासाठी संपर्क साधलेला नाही . आणि . 


ज्याअर्थी , वरील विवेचनावरून संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद 
संस्थेचे कामकाज चालवण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील 
किंवा उपविधीतील नोंदणी व व्यवस्थापन याबाबतच्या शर्तीचे अनुपालन 
करणे बंद केले आहे . 


ज्याअर्थी , उक्त कायद्यानुसार सदर संस्था समापन करण्यास पात्र 
आहे . अशी या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 

ना . - एक - अ - ९ ( १६८४ ) . 


क्रमांक सनिव - नियमन अंतिम आदेश - ८६८-२०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन 
निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१ ९ - प्र . क्र . ५ ९ - १३ स , दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा संकल्प गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , 
मसाळा , र . नं . ३४५ , ता . जि . वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव 
संस्थेचे समापन करण्याकरिता उक्त वाचा क्र . ( २ ) चा अंतरिम आदेश 
कायम करण्यात येत असून अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . कलम १०३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . पी . एस . बघेले , लेखापरिक्षक श्रेणी -२ , अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


वर्धा : 

दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


प्रकाश भजनी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४६ . 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिअ - नियमन - नोंदणी - मॉ . शाकंबरी शेतकरी - ६२५-२०२२ 

मी , हर्षल भा . काळीकर , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया याद्वारे अधिसूचित करतो की , मॉ . 
शाकंबरी शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , चान्ना / बाक्टी , 
पो . बाक्टी , ता . अर्जुनी / मोरगांव , जिल्हा गोंदिया ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जी.एन. डी . - एम.ए.आय. - जी.एन.एल. 
एस . - १४८५-२०२२ , दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२२ आहे . 
ऑगस्ट २०२२ आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १२ ( १ ) व त्या खालील महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये सदरील 
संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


हर्षल भा . काळीकर , 
सहाय्यक निबंधक , 

अर्जुनी मोरगांव 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ सहकारी संस्था , तालुका अर्जुनी मोरगांव . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


६ 


सोमवार , जुलै १८ , २०२२ / आषाढ २७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि. पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४७ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 

क्रमांक क . लि . - उजिभू ( सा ) - कावि - २२१३-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी , नागपूर यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
" 
आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक क.लि. उजिभू ( सा ) - कावि 
४०२-२०२० , दिनांक ०६ मार्च २०२० , ( शासन राजपत्र अधिसूचना प्रसिध्दी कालावधी १६-२२ जुलै २०२० ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली 
होती . परंतु , १ वर्षाचे कालावधीमध्ये मागणीची रक्कम अप्राप्त असल्यामुळे प्रकरणामध्ये संबंधित संपादन संस्था यांचे विनंतीवरून उक्त प्रकरणामध्ये मा . 
जिल्हाधिकारी , नागपूर ( समुचित शासन ) यांनी कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) ची अधिसूचनेचा कालावधी संपण्याच्या दिनांकाच्या पुढे बारा 
महिण्याकरीता मुदतवाढ दिली आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
उक्त जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर , जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ग ) अन्वये , समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य ) , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४ - अ - ६५-२०१९ -२०२० , प.ह.नं. ४५ , गाव रायपूर , तालुका हिंगणा , जिल्हा नागपूर . 
सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

अदमासे 

( ३ ) 

हे . आर 

०२१ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


( १ ) 


नागपूर : 
दिनांक १५ जुलै २०२२ . 


१ 


( २ ) 


४८/२ 


एकूण संपादनाखालील क्षेत्र 


०२१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजना . 

: निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजना करीता पुरवठा विहीर व स्टाफ क्वॉर्टरसाठी खाजगी 
जमीन संपादित करण्याबाबत . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – विस्थापित होत नाही . 


: निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजनाकरीता पुरवठा विहीर व स्टाफ क्वॉर्टरसाठी खाजगी 
जमीन संपादित करण्याचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा करीता होणार आहे . 


३५ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अनुसूची - चार 

: भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


आर . विमला , 

जिल्हाधिकारी , 
नागपूर . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 


७ 


गुरूवार , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४८ . 


शके १ ९ ४४ 


उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


1 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये - 

क्रमांक उविअ - अ.का . - २- भूसंपादन - कावि- ११८६-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग , अधिसूचना क्र . एमआयएस - ११ 
२०१४ - सी.आर . ७७ – ए –२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला ' सदर्दू अधिसूचना ' संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना [ सदर्हु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झ - अ ) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 
असल्यामुळे मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे आदेश क्रमांक कार्या - ८ - अ.का.- भूसंपादन- कावि -३३५ - २०१५ , दिनांक २ ९ जून , २०१५ अन्वये 
उपविभागीय अधिकारी , देसाईगंज यांना उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , देसाईगंज म्हणून घोषीत केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी , देसाईगंज यांना मा . जिल्हाधिकारी यांचे वतीने उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष 
भूसंपादन अधिकारी , म्हणून घोषित करण्यात आले आहे , त्याअर्थी , अनुसूची- एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे ज्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख 
करण्यात येईल ) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यात यापुढे 
याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) याबाबत मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांची समुचित शासन म्हणून खात्री 
झाल्यामुळे सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित 
करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्यास अनुसूची - पाच मध्ये माहिती 
देणे आवश्यक आहे . ) ; 


त्याअर्थी , सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल : 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदर्हु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० , उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्हु कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , देसाईगंज यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०२२-२०२३ , गावांचे नाव कोसरी , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली , प.ह.नं. ११ . 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

अनुक्रमांक 
( १ ) 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 


१ 


ना . - एक - अ -१० ( १६८४ ) . 


४  া २० 


3 


५ 

६ 


१ 


G 
४ 
४ 
0 
5 


११५ 

११२ 

६ ९ 

४७ 

४६ 

४४ 


४ 


एकूण संपादनाखालील क्षेत्र . 


० ०७ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०२२-२०२३ , गावाचे नाव मानापूर , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली , प.ह.नं. ११ . 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

अनुक्रमांक 
( १ ) 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 
( २ ) 


६५ 

६८/१ 

१८८ 

१ ९ ३ / २ 

२२२/१ 

एकूण संपादनाखालील क्षेत्र .. 


०१८ 

००१ 


०१८ 


० १० 


०५७ 


( ३ ) 

हे . आर 
० ०३ 


३७ 


००५ 

०११ 

००८ 


० ०७ 


० ३४ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०२२-२०२३ , गावाचे नाव देलनवाडी , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली , प.ह.नं. ११ . 
सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( २ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 

प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा व इतर ) 


देसाईगंज : 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 


अ . अधिका - याचे नाव , पदनाम 

ब . अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता 


१५ 

१८६ 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 
विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


१८५ 

१८४ / अ 

१८ ९ / १ 

१० 


एकूण संपादनाखालील क्षेत्र .. 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


( ३ ) 
हे . आर 


० २५ 

० ३० 

० १७ 


अनुसूची - तीन 

प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे 

संपादनामुळे भुधारक विस्थापित होत नाही - निरंक - 


०१५ 

० १७ 

००८ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

- निरंक 

- निरंक - 

- निरंक - 

- 


११२ 


: कोसरी लघु प्रकल्प . 

: कोसरी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरीता . 

: 

या प्रकल्पामुळे मौजा कोसरी , मानापूर व देलनवाडी येथील एकुण ४७५.०० हे . आर . जमीन 
सिंचनाखाली येणार असून त्याचा फायदा शेतक - यांना होईल . 


अनुसूची - चार 

: पर्यावरण व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 
एफ क्र . ८-२५-२००१ - एफसी , दिनांक २० जुलै , २००८ अन्वये या प्रकल्पास पर्यावरण 
विभागाचे नाहरकत मिळालेले असल्याने नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


विशेष नोंद : १. भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , देसाईगंज यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 

२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयाचे समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांचे आत सादर 
करावे . 


जे.पी. लोंढे , 

उप विभागीय अधिकारी तथा , 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , देसाईगंज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि. पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४ ९ . 


- 


८ 


शुक्रवार , सप्टेंबर २ , २०२२ / भाद्रपद ११ , शके १ ९ ४४ 
/ 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक ३ ) , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये. 


66 


३ ९ 


क्रमांक अ.का. - उपजि ( भू.सं.क्र . ३ ) वि.पा.वि.म. कावि -५ ९८-२०२२ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अ.का. - उजि - भू.सं.क्र . - ३ - कावि - ०५ 
२०२२ , दिनांक ४ जानेवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या शेत जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेतजमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
‘ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


४० 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - अ - ६५-२०१९ -२०२० , प.ह.नं. ७६ , गाव सोमनाळा , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर . 

सर्व्हे क्रमांक 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 

अनुक्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


१ 


४ 
ন 
२० 


3 


५ 


६ 


५७/१ 

७१ 

७४/१ 

७ ९ / १-१ 

७ ९ / २-१ 

८१/१ 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर 
११ ९ 

१०० 

० २३ 

०८१ 


० २० 

० ९ ६ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापीत होत नाही . 


४३ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

: गोसीखुर्द धरणाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत . 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्घीष्ट साध्य 

करणेसाठी संपादन पूर्ण करणे आवश्यक आहे व याचा लाभ शेतीसाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा 
व उद्योगधंदे करीता होणार आहे . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

१. जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे पत्र क्र . एलएसी - कार्या - २५- कावि - १०४८-२०१९ , दिनांक ०७-०८-२०१९ . 

२. कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर यांचे जा . पत्र क्र . २८०० - गोपूविप - चिशा - २०१८ , 
दिनांक ३१-०७-२०१९ . 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 


क्रमांक अ.का. - उपजि ( भू.सं.क्र . ३ ) वि.पा.वि.म. कावि - ६०१-२०२२ . 

66 

" 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अ.का. - उजि - भू.सं.क्र . - ३ - कावि - ०४ 
२०२२ , दिनांक ४ जानेवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या शेत जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेतजमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - अ - ६५-२०१९ -२०२० , प.ह.नं. ७६ , गाव पुल्लर , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर . 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 

सर्व्हे क्रमांक 
( २ ) 

( १ ) 


ना . - एक - अ -११ ( १६८४ ) . 


१ 

२ 


३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१६२/१ 

१६२/२ 

१६२/३ 

१६४/१ 

१६५/१ 

१६५/२/१ 

१७१/१ 

१७५ 

१८० 


४१ 


१८१/१ 

१ ९ २ / १ 


१ ९ ४ / १ 

१ ९ ४ / २ 

१ ९ ५ / १ 


( ३ ) 

हे . आर 

० ५२ 

० ९ ४ 

० ०४ 

१०० 

१२१ 

१३६ 

० २ ९ 

० २२ 

०२० 

० १५ 


० ८५ 

० १७ 


० ०३ 

० २० 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ / भाद्रपद २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक - चालू 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


( १ ) 


नागपूर : 

दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 


१५ 

१६ 


१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


१ ९ ७ 

१ ९९ 

२००/१ 

२००/२ 

२०१/१ 

२० ९ / १ 

२१०/१ 

२११ 

१५ ९ / ३-१ 


: 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर 


० ५ ९ 

० १० 

० ३० 

० २० 

०८५ 

० २० 

० २५ 

० १० 

० ०६ 


९ ८३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

: गोसीखुर्द धरणाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत . 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्धीष्ट साध्य 
करणेसाठी संपादन पूर्ण करणे आवश्यक आहे व याचा लाभ शेतीसाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा 
व उद्योगधंदे करीता होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापीत होत नाही . 
अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

१. मा . जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे पत्र क्र . एल . ए . सी . कार्या- २५ कावि- १०४७-२०१९ , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१ ९ . 

२. कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर यांचे जा . क्र . २६ ९९ - गोपूविप - चिशा -२०१८ , 
दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


पियुष चिवंडे , 
उपजिल्हाधिकारी , 


( भूसंपादन क्रमांक ३ ) , 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


